राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सन २०२०- 
२१ मध्ये करावयाच्या प्रसिध्दी व जनजागृती 
उपक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, HATH: आयईसी २०२०/प्र.क्र. १७७ /आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक रुग्णालय मार्ग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : २४ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक - मावज २०१६/प्र.क्र.३९७/३४, 
दि.०५.०१.२०१७ 


२) आयुक्त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यालय, मुंबई 
यांचे पत्र क्रमांक- उसंआसे/राआशिवसंवि/प्र.कक्ष/ NHM  २०-२१/३७४२- 
४३/२०२०,दिनांक-१५.०६.२०२०. 


प्रस्तावना: 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आयईसी प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा (पीआयपी) 


२०२०-२१ या वर्षातील विभागातंर्गत आरोग्य संस्थासाठी व संवाद विषयक प्रशिक्षण सदर कार्यक्रम 


विभागातंर्गत असल्याने राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांच्या प्रसिध्दी व जनजागृतीचा उपक्रम आराखडयास 


प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत केंद्र शासनाकडून मंजूर आयईसी प्रकल्प अंमलबजावणी 


आराखडा (पीआयपी) २०२०-२१ नुसार खालील उपक्रमांच्या अंमलबजावणीस आणि त्यासाठी 


आवश्यक अनुदान खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०२०/प्र.क्र.१७७/आरोग्य-३ 


Sr.| FMR कार्यक्रमाचे नाव मिडीयाचे प्रकार मंजुर निधी 
No.| Code (रुपये 
लाखात) 
क gargs: वा आरोग्य आयपीसी । फ्रंटलाईन कार्यकर्त्यांसाठी फ्लिपबुक 0.4 
‘a (IPC under Maternal Health) 
आयपीसी बाळ आरोग्य  । राष्ट्रीय जंतनाशक दिनानिमित्त रेडिओ 
२ ११.५.२ गल २.० 
(IPC under Child Health) जिंगल इ. 
आत य 
मागक ळी साकेत आकाडावाणी वर ४ चर्चासत्र व | : 
3 99.0.9 योत चर्चासत्रासाठी उपस्थित मान्यवरांना नड 
योजना (PMHS) aa 
मान 
३ दवा इतर Other IEC फ्लेशकारड्स तयार करणे हड 
~~ | activities ARSH/ RBSK 
लसीकरण ळोक कला पथक (संट्रल आऊटरीच ब्युरो 
जळ नियमित (as ब्यु २३.८० 
(Routine Immunization) मार्फत) 
CSO करिता एक, IMA / IPA करिता 
ण त च दोन, मिडीया दोन कार्यशाळा, AEFI एक 
६ | ११.८.२ nits x व SIHFW, NGO/ CBO व SBCC 8.0 
(Other IEC activities Rl) 
स्टाफ करिता एक प्रशिक्षण, Wares 
मिडीया इ. 
राष्ट्रीय कर्णबधिरत्व स्टँडी, आरोग्य दिन साजरा करणे 
७ | ११.११.१ | प्रतिबंध व नियंत्रण ६.०२ 
कार्यक्रम (NPPCD) 
८ | ११.१२.१ | NPPC rest 3.00 
९ | 99.98.94 | NIDDCP फोल्डर्स व fer, test 2.20 
90 | 99.94.9 | NVBDCP - Malaria मनपा अधिका-यांसाठी ३ कार्यशाळा ०.६० 
राष्ट्रीय अंधत्व नियंञण | प्रदर्शन संच आरोग्य संस्थांसाठी 
क ११.१८.१ iH १०.५० 
कार्यक्रम (NPCB) 
१२ । ११.१९.१ । राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य | आरोग्य दिन साजरा करणे ३.० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


SIRI निर्णय क्रमांकः आयईसी २०२०/प्र.क्र.१७७/आरोग्य-३ 


Sr.| FMR कार्यक्रमाचे नाव मिडीयाचे प्रकार मंजुर निधी 
No.| Code (रुपये 
लाखात) 
कार्यक्रम (NMHP) 
राष्ट्रीय वृध्दापकाळ शुश्रुषा | विनायल बोर्ड आरोग्य संस्थांसाठी 
१३ | ११.२०.१ काग कग q us १.७० 
कार्यक्रम (NPHCE) 
राष्ट्रीय तंबाकू नियंञण | आरोग्य दिन साजरा करणे 
१४ । ११.२१.१ See ६.० 
कार्यक्रम (NTCP) 
राष्ट्रीय कर्करोग, मधुमेहा, | वैद्यकिय अधिकारी यांना स्टिकर्स, आरोग्य 
Bel व रक्‍तवाहिन्या दिन साजरा करणे 
१५ । ११.२२.१ | विषयक आजार व ५.९० 
पक्षाघात प्रतिबंध कार्यक्रम 
(NPCDCS) १ 
१६ | ११.२४.२ | नाविण्यापुर्ण योजना महाआरोग्य फिल्म फेस्टिवल १०.०० 
मौखिक आरोग्य कार्यक्रम = | लोक कला पथक (संट्रल आऊटरीच ब्युरो 
१७ | ११.२४.४.२ १३.६० 
NOHP मार्फत) 
पोस्टर्स, बॅनर्स, लिफळेट, सल्लागार व वै. 
१८ | ११.२४.४.३ | NVHCP तक स २१.३६ 
. यांना जॉब एड, CSO प्रशिक्षण 
द ह गा बॅनर्स, पोस्टर्स सेट ३, थिमॅटिक पोस्टर्स, १३.१४६ 
ere होर्डिंग्ज, वॉल चार्ट, क्रिएटीव्ह 
ऑडिओ , व्हिडीओ तयार करुन जिल्ह्यांना 
IEC - NHM Best कॉफी अकेडेमिक 
२० | ११.२४.४.९ | देणे, टेबल बुक, अँंकेडेमिक २१.६० 
Practices (Any other) 
पार्टनरजीप 
एकुण १६७.६२६ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०२०/प्र.क्र.१७७/आरोग्य-३ 


२. वर नमूद विविध उपक्रमांसाठी आवश्‍यक रु.१६७.६२६ लाख इतका खर्च सन २०२०-२१ या 


वर्षाकरीता मंजूरी असलेल्या राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत (7 11 IBC-BCC) 


जनजागृती कार्यक्रम अंतर्गत मंजुर निधी रक्‍कम रु. ४९९६.८७ लाख या निधीमधून भागविण्यात यावा. 


2. जाहिरा वितरण धोरणानुसार दर्शनी जाहिराती या जनजागृती माहिती व जनसंपर्क 


महासंचालनालय मार्फत करण्यात येतात. व आरोग्य संस्था विषयक व संवाद प्रशिक्षण इ.उपक्रम 


आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत राबत असल्याने सदर उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्याकरीता 


महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई यांच्या मान्यतेसची आवऱ्यकता नाही. 


३. सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत विविध आरोग्य विषयक उपक्रमांविषयीची जनजागृतीबाबतची 


देयके अदा करण्यापुर्वी दुरचित्रवाणी, रेडीओ, वृत्तपत्रे, जाहिरात फळक, एसटी बस पॅनल तसेच एसटी 


बसमधील सीटबॅक, एसटी स्टँडवरील होर्डींग, प्रवासी रिक्षा पॅनल, रेल्वे डिस्प्ले, एसएमएसव्दारे 


संदेश, सिनेमागृहात प्रसिध्दी, पीव्हीसी बॅनर्स इ.विविध प्रसिध्दी साधनांव्दारे संबंधीत सर्व 


उपक्रमांअंतर्गत मंजुर केलेल्या जाहिरातींची संख्या व प्रत्यक्ष प्रर्शित HSS संख्या बरोबर 


असल्याबाबत खात्री करुन घेण्यासाठी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य 


अभियान, मुंबई यांनी व्यवस्था तयार करावी. तद्‌नंतरच देयक अदा करणेबाबत पुढील कार्यवाही 


करावी. 


8. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, 


दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ भाग पहिला, 


उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४,नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०२०/प्र.क्र.१७७/आरोग्य-३ 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२९१७०२४३६३१७ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


णि Digitally signed by Roshani 
R (0 5 h a al | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | Nn e S h Maharashtra, O = 


Government Of 
Kadam reas 
Patil eed 
(रो. दि. कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल-१/ २, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
५. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन)आरोग्य सेवा, मुंबई. 
६. उप संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
८. वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन 4), मंत्रालय, मुंबई. 
९. अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कु.क./अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


